महाराष्ट्र विकास सेवा गट -अ मधील उप 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एस-२३) 
(६७७००-२०८७००) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२० ते 
दिनांक ३१.१२.२०२० पर्यंतची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र. ५९/२०२१/आस्था-३ 
मंत्रालय, बांधकाम भवन, २५, 
मर्झबान पथ, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख:१२ एप्रिळ, २०२१. 


संदर्भ :- 


१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे-१०२०/प्र.क्र.२७/२०२०/आस्था-३, 
दिनांक २४ ऑगस्ट, २०२०. 


शासन परिपत्रक :- 


संदर्भाधीन दिनांक २४ ऑगस्ट, २०२० च्या आदेझान्वये उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी / गट 
विकास अधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०१८ ते ३१.१२.२०१८ व 
दिनांक १.१.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. या परिपत्रकान्वये उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी / गट विकास अधिकारी (निवडश्रेणी) 
संवर्गाची दिनांक १.१.२०२० ते ३१.१२.२०२० अखेरची तात्पुरती (२०0७078) ज्येष्ठतासूची पुढील 
अटीच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

) सदर ज्येष्ठता सूची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गट विकास अधिकारी संवर्गातील पदावरील 
ज्येष्ठता अंतिम होण्याच्या अधीन व त्यांच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील पदावरील 
निवड सूचीला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळण्याच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे . 

ii) ज्या अधिकार्‍्यांविरुध्द विभागीय चौकशी प्रलंबित आहे sen प्रकरणी विभागीय 
चौकशीचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर त्यांचा ज्येष्ठता सूचीत यथास्थिती समावेश करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र. ५९/२०२१/आस्था-३ 


ii) सदर ज्येष्ठता सूची तात्पुरत्या स्वरुपातील असून आरक्षणासंदर्भात मा .उच्च 
न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या याचिका क्र .८४५२/२००४ मधील T.A. १/२०१४ आणि T.A. 
२/२०१४, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका क्र.२७९७/२०१७ (स्टॅम्प क्र.७२५६/२०१५ 
महाराष्ट्र राज्य विरुध्द विजय घोगरे तसेच इतर संलग्न न्यायालयीन प्रकरणात दिनांक ४.८.२०१७ 
रोजी दिलेला अंतिम निर्णय व त्याविरुध्द मा .सर्वोच्च न्यायालामध्ये अपील दाखल केलेल्या विशेष 
अनुमती याचिका (डायरी क्र.३३१५१/२०१७ या याचिकेवर मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या 
अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सर्व विभागीय आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी 
सदर ज्येष्ठता सूची त्यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या 
(प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी व त्याबाबतची पोच विभागास 
विनाविलंब सादर करावी. याप्रमाणे ज्येष्ठतायादी प्राप्त झाल्यानंतर संबधित अधिकारी यांनी 
त्यांच्या ज्येष्ठतेबाबत काही आक्षेप असल्यास ते आक्षेप १५ दिवसांच्या आत संबंधित विभागीय 
आयुक्त यांच्या मार्फत शासनास सादर करावेत व त्याची एक जादा प्रत तात्काळ शासनास 
पाठवावी. ज्येष्ठता यादीतील सर्व संबधीत अधिकाऱ्यांना असेही सुचीत करण्यात येते की , त्यांनी 
त्यांच्या ज्येष्ठतेसंदर्भात काही आक्षेप असल्यास विहित मुदतीच्या आत वर नमुद केल्याप्रमाणे सादर 
करावेत. विहीत मुदतीनंतर वा विलंबाने प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही , याची 
त्यांनी नोंद घ्यावी . विभागीय आयुक्त यांनी असे आक्षेप प्राप्त झाल्यानंतर त्या संदर्भातील 
अभिप्रायासह आक्षेपाची एक प्रत एक आठवड्याच्या आत शासनास सादर करावी. 

४. ज्येष्ठता सूची संदर्भात शासनाच्या असेही निदर्शनास आले आहेत की शासनाकडून 
निर्गमित केलेली प्रत संबंधित अधिकाऱ्यांना वेळीच उपलब्ध करुन दिली जात नाही 
ज्येष्ठतासूचीची प्रत संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ विना विलंब उपलब्ध करुन देण अंत्यत 
sea आहे. यास्तव सर्व विभागीय आयुक्‍त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या 
नियंत्रणाखालील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना/ त्यांच्या विभागाअंतर्गत प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या 
अधिकाऱ्यांना / त्यांच्या विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूची शासन 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कळविण्याची कटाक्षाने दक्षता घ्यावी व त्याबाबत 
तात्काळ शासनास अवगत करावे. 

५. सदर झासन परिपत्रक त्या सोबतच्या "प्रपत्रः-अ" सह महाराष्ट्र शासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र. ५९/२०२१/आस्था-३ 


सांकेतांक २०२१०४१२१२२४१२५५२० असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Parmeshwar Vinayak Babar 


Parmeshwar ७०४ 


ou=Rural Development Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


V 1 k 2.5.4.20=8d9641d897090ce08dca47¢9718d2b 

| Nn a Ya ed8b8a07002e8ab8168f5ca16f7540687, 
serialNumber=062678573560f941ae18892b98 
€c12218d3a230edbfd50f43c2dd6e999febd81, 


B a b a i cn=Parmeshwar Vinayak Babar 
Date: 2021.04.12 13:52:15 +05'30' 
(परमेश्वर बाबर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सर्व विभागीय आयुक्त, 
२. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
3. संबंधित अधिकारी (शासन संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येऊन ), 
४. निवड नस्ती (आस्था-३), ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मुंबई - ४०० ००१. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२०/प्र.क्र. ५९/२०२०/आस्था-३ 


शासन परिपत्रक, ग्रामविकास विभाग, क्रमांक : मविसे-१०२१/प्र.क्र.५९/२०२१/आस्था-३, दिनांक १२.०४.२०२१ सोबतचे प्रपत्र-“अ 
महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ मधील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२० ते ३१.१२.२०२० पर्यंतची तात्पुरती (Provisional) ज्येष्ठता 


सूची. 
अ.क्र. | ज्येष्ठता धिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग जन्म दिनांक क्षणिक अहता | उपमुख्य | सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक कार्यकारी दिनांक 
संवर्गातील 
ज्येष्ठतेचा 
दिनांक 

Em २ ३ | 8 | 4 द | 8 ८ ९ 
| । ४७ आ्री.एस.पी.निकम इ.मा.व. २४.०७.१९६७ एम.एस.सी ०५.०७.२०१८ ३१.०७.२०२५ 1-1 
२. | ४८ श्री.सी.वाय.पवार खुला ०४.०७.१९७२ | एम.टेक Bg) ०१.११.२०१८ ३१.०७.२०३० Po 
३. ४९ श्री.एन.पी.ओसवाल खुला ०९.०७.१९८४ बी.कॉम ०१.०५.२०१९ ३१.०७.२०४२ Pe 
Yo श्रीम.पी.पी.जाखलेकर खुला ०३.०६.१९८० | एम.ए.बीएड (इंग्रजी) ०१.११.२०१९ ३०.०६.२०३८ Po 

५. ५१ श्रीम.व्ही.एम.रसाळ खुला १७.०७.१९८२ एम.एस.सी (कृषि) ०९.०४.२०२१ ३१.०७.२०४० 1-1 
६. 42 श्री.एस.डी.बनसोडे अ.जा. २५.०४.१९७९ एम.ए (इंग्रजी) ०९.०४.२०२१ ३०.०४.२०३७ 1-1 
b | ५३ श्री.के.जी.कोवे अ.ज. 20.90.9898 बी.टेक (केमि.इंजि.) ०९.०४.२०२१ ३१.१०.२०३७ Pe 
८. ५४ श्री.एन.आर.केद्रे भ.ज.ड १२.०७.१९७७ बी.एच.एम.एस. ०९.०४.२०२१ ३१.०७.२०३५ Pe 
९. ५५ श्री.बी.ए.बोटे अ.ज. १०.०९.१९६६ बी.एस.सी.(कृषि) ०९.०४.२०२१ ३०.०९.२०२४ 1-1 
ee | न ५६ श्री.एम.जी.सांगळे भ.ज.ड ०९.०६.१९६९ एम.एस.सी (कृषि) ०९.०४.२०२१ ३०.०६.२०२७ Po 
११. | र ५७ श्री.एस.एस.भोकरे खुला १०.०५.१९८२ एम.बी.बी.एस. ०९.०४.२०२१ ३१.०५.२०४० Po 
92. ५८ श्री.एस.एन.कोहीनकर खुला ०७.०६.१९८५ एम.एस.सी (कृषि) ०९.०४.२०२१ ३०.०६.२०४३ Po 
93. 4 श्री.पी.डी.खोपकर अ.जा. ०१.०६.१९६३ बी.कॉम ०९.०४.२०२१ ३१.०५.२०२१ 1-1 

अकककमसकककळ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


